अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयीन 
कामकाजासाठी वाहन भाडे तत्वावर उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०४/०७/२०२२ 
वाचा:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम 
/भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि. 
२८/०७/२०२०. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१, 
दिनांक १०/०८/२०२०. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, झासनपत्र क्र.शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/३१, दिनांक 
०९/०८/२०२१. 
५. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, एमईडी-२०१६/ 
प्र.क्र.२३१/१६/ शिक्षण -१, दि. ११/०२/२०२२ . 
६. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं /वाहन भाडेतत्वावर/शावैम, सिंधुदुर्ग/२०२१-२२/२२९०, दिनांक 
१६/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाली सिंधुदुर्ग येथे नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व त्याच्याशी संलग्नित yoo खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु असून 
जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच महाविद्यालय व रुग्णालय संदर्भातील इतर महत्वाच्या कामानिमित्त 
संबंधित अधिष्ठाता यांना वारंवार बैठकीस उपस्थित राहावे लागते. सबब, अधिष्ठाता यांच्या दैनंदिन 
शासकीय कामकाजाकरीता वाहन अत्यावश्यक असल्याने, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
दिनांक १०/०८/२०२० मधील तरतूदीनुसार विहित कार्यपद्धतीने शासन मान्य पुरवठादाराकडून ०१ 
खाजगी वाहन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.६ येथे नमूद पत्रास अनुसरुन, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांच्या देनंदिन शासकीय कामकाजाकरीता सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भ क्र.३ व ४ येथे नमूद अनुक्रमे शासन निर्णय व शासन पत्रातील तरतूदीनुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 


विहित कार्यपद्धतीने ह्युंडाई एक्सेंट/ मारुती सुझुकी डिझायर/ होंडा अमेझ यापैकी कोणतेही एक 
वाहन भाडे तत्वावर घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर वाहनाच्या भाड्यापोटी येणारा वार्षिक रुपये ५,७६,०००/- इतका खर्च सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात संस्थेकरीता मंजूर अनुदानातून अदा करण्यात यावा आणि तो खालील 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.एस-०१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
१०५-विषम चिकित्सा 
(०३) (३५)-शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग (अनिवार्य) 
१३-कार्यालयीन खर्च (२२१० जी९३२) 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७/०४/२०१५, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-१३, नियम क्र.६० व ६१ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०४१२५४४३२८१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.04 15:19:21 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सहसचिव (राजशिष्टाचार) तथा संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

) महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) आयुक्‍त (वे.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

) मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
उपसचिव (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

११) निवडनस्ती (प्रशञा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


